कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाबाबत महिलांकडून 
येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे व त्यानुसार 
कारवाईची शिफारस करणे याकरीता असलेल्या 
अंतर्गत तक्रार समितीचे पुनर्गठण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
क्रमांक : आस्था-२०१६/प्र.क्र.१२५/आस्थापना, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत) तळमजला ,अभिलेख कक्ष.२२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक महिला व बालविकास विभाग क्र. मकक २०१०/प्र.क्र.४६/ AHH, 
दि.११.०६.२०१० 
२) शासन निर्णय महिला व बालविकास विभाग क्र.मकचौ-२०१३/प्र.क्र.६३/मकक, 
दि.१९.०६.२०१४ 
३) महिला व बाल विकास विभाग पत्र क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.४३/मकक, 
दि.२१.०३.२०१६ व दि.२४.०५.२०१६ 
४) कार्यालयीन आदेशा पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.आस्था-२०१६/ 
प्र.क्र.१२५/आस्थापना, दि.१३.१२.२०१६ 
५) कार्यालयीन आदेशा पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.आस्था २०१६/प्र.क्र.१२५/ 
आस्थापना, दि.२९.०८.२०१८ 
६) कार्यालयीन आदेश पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.आस्था २०१६/प्र.क्र.१२५/ 
आस्थापना, दि.२१.१०.२०२० 


शासन परिपत्रक 


कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक सतावणुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात रिट विनंती अर्ज (सीआरएल) क्रमांक ६६६-६७०/१९९२ दाखल झाला होता. त्यामध्ये 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र शासनाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक 
छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियिम २०१३ व नियम दि.९ डिसेंबर, २०१३ रोजी 
प्रसिद्ध केला आहे. अधिनियमातील तरतूदीनुसार लैंगिक छळाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे व 
त्यानुसार कारवाईची शिफारस करणे याकरीता प्रत्येक नियोक्त्याने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन 
करण्याच्या सूचना महिला व बाल विकास विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये दिल्या आहेत. 
त्यानुसार या विभागासाठी संदर्भ क्र. ४ येथील दि.१३.१२.२०१६ च्या आदेशान्वये अंतर्गत तक्रार समिती 
स्थापन करण्यात आली होती व संदर्भ क्र.५ व ६ अन्वये समितीचे पुनर्गठण करण्यात आले होते. सदर समिती 
मधील सदस्य/सदस्य सचिवांच्या सेवानिवृत्तीमुळे आता सदर समिती पुनर्गठीत करणे आवश्‍यक ठरले आहे. 
त्यानुसार संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयानुसार या विभागासाठी खालीलप्रमाणे “अंतर्गत तक्रार समिती* 
पुनर्गठित करण्यात येत आहे. 


१) श्रीमती उज्वला दांडेकर, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अध्यक्ष 
२) श्री. सुमंत पाष्टे, अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य 
३) श्री.बाळासाहेब सावंत, अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य 


४) श्रीमती संयोगिता पाटील, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य सचिव 


५) प्रो. शुभदा मैत्रा, डीन, टाटा इन्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स, देवनार, मुंबई अशासकीय सदस्य 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्था-२०१६/प्र.क्र.१२५/आस्थापना 


०२. वरील समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल:- 
अ) विभागातील महिला अधिकारी/कर्मचारी यांच्या लैंगिक सतावणुकीच्या तक्रारींची दखल घेणे. 
ब) तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास त्याबाबत चौकशी करुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची 
कार्यवाही करण्याकरीता प्रधान सचिवांकडे वेळोवेळी शिफारस करणे. 
क) केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल प्रधान सचिवांना सादर करणे. 


०३. अञ्ासकीय सदस्याला अंतर्गत तक्रार समितीच्या प्रत्येक कामाच्या दिवसासाठी दि.१९.०६.२०१४ च्या 
शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार भत्ता/प्रवास खर्च अनुज्ञेय असेल. 


०४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६३०१७४७०९५६२३ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने VILAS RAMRAO ४ डर 


AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
5.4.20=e6cc4d20348a52de465c7c34a6 1591 bbe69b747ae1 14 
57103a0cfb9a57fc6ce6, postalCode=400032, st=Maharasht 


THORAT ou geen 
(विलास थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
श्रीमती उज्वला दांडेकर, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. श्री.बाळासाहेब सावंत, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. श्री. सुमंत पाष्टे, अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. श्रीमती संयोगिता पाटील, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. उप सचिव (मकक), महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
९. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) व अन्य महिला कर्मचारी, पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (पर्यटन) व अन्य महिला कर्मचारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. संचालक, टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोडल सायन्स, देवनार, मुंबई-८८ 
१२. प्रो. शुभदा मैत्रा, डीन, टाटा इन्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स, देवनार, मुंबई-८८ 
१३. निवडनस्ती/आस्थापना. 


Cc 40 A WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


